सन २०२१-२२ मध्ये विशेष प्रसिध्दी मोहिम 
राबविण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास वित्तिय व 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/प्र.क्र.२५१/का.३४ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १३ जानेवारी, २०२२. 


वाचा:- १. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, यांचे क्र. पत्र क्र.वृत्तचित्र/विशेष प्रसिद्धी मोहिम 
२०२१-२२ जाहिरात प्रसिद्धी/का-७/३२४, दिनांक २३.११.२०२१. 
२. माहितीव जनसंपर्क महासंचालनालय, यांचे पत्र क्र.:वृत्तचित्र/विशेष प्रसिद्धी मोहीम २०२१-२२ 
जाहिरात प्रसिद्धी/का-७/३६१ दि. २१.१२.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

राज्य शासनाच्या विविध योजना, ध्येय धोरणे, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, विकासकामे आणि लोककल्याणकारी योजनांची 
माहिती जन सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत विविध माध्यमांद्वारे प्रसिद्धी 
करण्यात येत असते. त्यामध्ये विविध विभागांच्या कल्याणकारी, समाजहिताच्या योजनावर/विकास कामावर आधारित पुस्तिका 
तयार करणे, राज्य व राज्याबाहेरील वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देणे, विविध खाजगी दूरचित्रवाहिन्या, खाजगी एफ एम वाहिन्या, 
कम्युनिटी रेडीओ, दूरदर्शन, आकाडावाणी व्दारे शासकीय dear प्रसारित करणे, समाजमाध्यमांच्या विविध प्लॅटफॉर्मवर तसेच 
बाह्यमाध्यमांद्वारे राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांवर आधारित शासकीय संदेश करणे, विकास कामांवर आधारित 
माहितीपट, होर्डींग व अन्य बाहयमाध्यमांव्दारे शासकीय संदेश प्रसारण करणे, बॉटचॅट तयार करणे, कळापथक आणि पथनाटय, 
प्रदर्शन संच निर्मिती व विभागनिहाय प्रदर्शनांचे आयोजन इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. त्याअनुषंगाने वाचा येथील पत्रान्वये सन 
२०२१-२२ मध्ये विशेष प्रसिद्धी मोहीम राबविण्याचे महासंचालनालयामार्फत प्रस्तावित करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये विशेष प्रसिध्दी मोहिम राबविण्यासाठी होणाऱ्या रु.१६,५३,००,०००/- इतक्या खर्चास 
वित्तिय व प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. उपरोक्त खर्च करताना शासनाचे निर्णय / आदेश / परिपत्रक / वित्तीय 
नियमावलीतील तरतूदी / प्रचलित ई-निविदा प्रक्रिया / ७४७ निर्देश / CAG मार्गदर्शक तत्वे / नियमावली इत्यादींचे पालन करावे 
व विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा. खर्चाचा अंदाजित तपशिल खालिल परिशिष्टाप्रमाणे आहे. 


अ. क्र. बाब उपक्रमाचा तपशिल कालावधी अंदाजित खर्च 
(लाखात) 
7 wast, Aaa | विशोष प्रसिद्धी मोहीमतर्गत समाज माध्यमाव्दारे जानेवारी २०२२ ६० 
प्रसिद्धी शासकीय संदेश प्रसारण करणे तसेच ओ.टी.टी. ते 
माध्यमांवर शासकीय संदेश प्रसारण करणे. यासाठी मार्च २०२२ 


पूर्वतयारी झालळेळी असून जानेवारी २०२२ 
महिन्यापासून उपलब्ध निधीनुसार विवीक्षित 


कालावधीसाठी प्रसिध्दी केली जाईल. 

2. | माहितीपट निर्मिती शासनाने केलेल्या महत्त्वाच्या विकास कामांवर जानेवारी २०२२ ८० 
आधारित माहितीपट तयार करण्यात येतील. हे ते 
माहितीपट दूरदर्शन सहयाद्री वाहिनीवर दर मार्च २०२२ 


आठवड्यास प्रसारण करण्यात येईल. वित्तीय 
मंजूरीनंतर जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यात 
माहितीपटांची निर्मिती व प्रसारण केळे जाईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/प्र.क्र.२५१/का.३४ 


अ. क्र. बाब उपक्रमाचा तपशिल कालावधी अंदाजित खर्च 
(लाखात) 
३ प्रिट, दृकश्राव्य, श्राव्य | शासनाच्या विकास कामावर आधारित शासकीय | सदरची निर्मिती / प्रसिध्दी/ १४५ 
आणि समाज संदेश प्रसारीत करण्यासाठी प्रिंट, दृकश्राव्य, श्राव्य | प्रसारण जानेवारी २०२२ 
माध्यमांसाठी क्रिएटिव्ह | आणि समाज माध्यमांसाठी क्रिएटिव्हची निर्मिती ते 
निर्मिती व तयार । करण्यात येईल विविध वृत्तवाहिन्या, आकाशवाणी | मार्च २०२२ महिन्यात केले 
करण्यात आलेले । केंद्र आणि कम्युनिटी रेडिओ केंद्राद्वारे प्रसारित जाईल. 
क्रिएटिव्हचे अँडप्टेशन | करण्यात येतील. 
करणे. 
४ | खाजगी DAVP यादीवर उपलब्ध असलेल्या खाजगी मराठी सदरची निर्मिती तसेच २६० 
दूरचित्रवाहिन्यांद्वेरे | दूरचित्रवाहिन्यांव्दारे शासकीय dea तसेच | प्रसारण जानेवारी २०२२ 
शासकीय संदेश | मुलाखतींचे प्रसारण करणे. महिन्यात केळे जाईल. 
प्रसारीत करणे (DAVP 
दराने) 
षु खाजगी एफ एम | DAVP यादीवर उपलब्ध असलेल्या महाराष्ट्रातील सदरची निर्मिती तसेच २० 
वाहिन्याव्दारे शासकीय | एफ एम खाजगी वाहिन्यांव्दारे शासकीय संदेश | प्रसारण जानेवारी २०२२ 
संदेश प्रसारीत करणे | प्रसारण करणे. महिन्यात केले जाईल. 
(DAVP दराने) 
६ | कम्युनिटी रेडीओद्दारे | Dave यादीवर उपलब्ध असलेल्या कम्युनिटी | सदरची निर्मिती तसेच ५ 
शासकीय संदेश | रेडीओव्दारे शासकीय Peal प्रसारण करणे. प्रसारण जानेवारी २०२२ 
प्रसारीत करणे (DAVP महिन्यात केले जाईल. 
दराने) 
७ | दूरदर्शन वरील बातमी | दूरदर्शन वर शासकीय संदेश प्रसारीत करणे. सदरची निर्मिती तसेच | 
दरम्यान प्राईम प्रसारण जानेवारी २०२२ 
टाईममध्ये शासकीय ते फेब्रुवारी २०२२ महिन्यात 
संदेश प्रसारीत करणे केले जाईल. 
८ | आकाडावाणीवर बातमी | आकाडावाणीवर झासकीय संदेश प्रसारीत करणे. सदरची निर्मिती तसेच शि 
दरम्यान शासकीय प्रसारण जानेवारी २०२२ 
संदेश प्रसारीत करणे ते फेब्रुवारी २०२२ महिन्यात 
केले जाईल. 
९ laf व अन्य | माहिती व जनसंपर्क विभागाचे विविध जिल्ह्यातील | सदरची निर्मिती व dear ४०५ 
बाहयमाध्यमांव्दारे जवळपास १००० होडिंग्जवर (जुन्या दराने) तसेच | प्रसारण जानेवारी २०२२ ते 
शासकीय संदेश | चालू DAVP च्या दराने व जुन्या DAVP दराने (ज्या । फेब्रुवारी २०२२ महिन्यात 
प्रसारण करणे. संस्थांकडे अद्यापपर्यंत सदर AAA Sole right करण्यात येईल. 
उपलब्ध असतील त्यांच्याकरिता) असलेल्या 
राज्यभरातील उपलब्ध ester तसेच 
आवश्यकतेनुसार अन्य बाहय माध्यमांव्दारे महत्त्वाच्या 
निर्णयांचा शासकीय संदेश प्रसारीत करण्यात येईल. 
| बॉटचाट तयार करणे । झासनाच्या विविध योजनांची माहिती व्हावी यासाठी | सदरची निर्मिती व dear ३० 
स्वतंत्र बॉटचाट तयार करणे. यामध्ये योजना । प्रसारण जानेवारी २०२२ ते 
संदर्भातील सर्व माहिती Al (Artificial Intelligence) मार्च २०२२ महिन्यात 
द्वारे FAQ पद्धतीने प्रसारित करण्यात येईल. करण्यात येईल. 
| कलापथक आणि | शासनाच्या योजनांची प्रसिद्धी कलापथक आणि | सदरची निर्मिती व dear १३० 
पथनाट्य पथनाट्याद्वारे करणे. प्रसारण जानेवारी २०२२ ते 
मार्च २०२२ महिन्यात 
करण्यात येईल. 
१२ । प्रदर्शन संच निर्मिती व | प्रदर्शन संच निर्मिती व विभागनिहाय प्रदर्शानांचे जानेवारी २०२२ 4o 
विभागनिहाय आयोजन ते 
प्रदर्शनांचे आयोजन मार्च २०२२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/प्र.क्र.२५१/का.३४ 


अ. क्र. बाब उपक्रमाचा तपशिल कालावधी अंदाजित खर्च 
(लाखात) 
१३ «| राज्यस्तरीय माहिती | शासनाच्या विविध विभागांच्या कल्याणकारी, | जानेवारी अखेरीस छपाई व शि 
पुस्तिका आणि समाजहिताच्या योजनावर/विकास कामावर आधारित | वितरण पूर्तता होईल. 
१४ । मुंबई विभागाधारित | या दोन्ही पुस्तिका शासकीय मुद्रणालयात छपाई 
माहिती पुस्तिका करुन घेण्यासाठी पाठविण्यात आल्या आहेत. 
१५ | वृत्तपत्राव्दारे शासकीय | शासनाच्या योजनांची विशेष प्रसिद्धी करण्याकरिता कार्यपूर्ती झाली आहे. शि 
संदेश प्रसारीत करणे | राज्यातील सर्व वृत्तपत्रांमध्ये एका वेळेसची जाहिराती 
प्रसिद्धी मा. मुख्यमंत्री महोदय तसेच मा. मुख्य सचिव 
महोदयांच्या सूचनेनुसार आचार संहितेचे नियम 
पाळून टप्प्या टप्प्याने केळी गेली आहे. 


(अक्षरी एकूण खर्च रुपये सोळा कोटी त्रेपन्न लाख फक्त/-) | १६५३/- 


३. प्रस्तुतचा खर्च मागणी क्रमांक - ए-६, प्रधानशिर्ष-२२२०- माहिती व प्रसिध्दी,६०- इतर खर्च १०१ जाहिराती व eH 
प्रसिध्दी, (००) (03) शासकीय योजनांचे fears प्रसिध्दी मोहीम (योजनांतर्गत) २६- जाहिरात व प्रसिध्दी, संगणक सांकेतांक २२२० 
११७५ लेखाशिर्षाखालील सन २०२१-२२ मधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर area निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ०१/१४४३ दि.३.१.२०२२ व वित्त विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०/व्यय-४, दिनांक ११.१.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्याचा संकेताक २०२२०११३१५४५२०८६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AVINDRA 
BHIKAJ] MORYe Sesser 
(अ.भि.मोरये) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक (माहिती) (प्रशासन ),माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय,मुंबई 
प्रत, 
१) महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय,मुंबई 
2) महालेखापाल, (लेखापरीक्षण)/ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई,/ नागपूर 
३) उपसंचालक, (लेखा),माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय,मंत्रालय,मुंबई 
छो अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 
4) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी,मुंबई 
&) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
७) लेखाधिकारी (आहरण व संवितरण),माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय,मुंबई,(२ प्रती) 
८) निवड धारिका/कार्यासान ३४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


